सिबिल लुडिंगटनचा 
अर्ध्या रात्रीचा प्रवास 


मार्शी अम्स्टेल 
चित्र: ईयूएन बेयर, मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


सिबिल्र लुडिंगटनचा 
अर्ध्या रात्रीचा प्रवास 


मार्शा अम्स्टेल 
चित्र: ईयूएन बेयर, मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


लेखकाच्या लेखणीतून 


१७७५ मध्ये, बहुतेक अमेरिकन ग्रेट ब्रिटनची वसाहत बनल्यामुळे 
अस्वस्थ आणि अधीर झाले होते. त्यांना स्वतःचे सरकार हवे होते. 
त्यांना स्वतःचे कायदे करून त्यांचे प्रश्‍न सोडवायचे होते. त्यांना 
स्वतंत्र राष्ट्र व्हायचे होते. परंतु ग्रेट ब्रिटनचा आपल्या वसाहतीला 
स्वतंत्र होऊ देण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. अनेक ब्रिटिश सैनिक 
जहाजांवरून बोस्टनला आले. अमेरिकनांनीही युद्धाची तयारी सुरू 
केली. 18 एप्रित्न रोजी पॉल रेव्हरने ग्रामीण भागात फिरून सर्वांना 
चेतावणी दिली, "ब्रिटिश येत आहेत! ब्रिटिश येत आहेत!" दुसऱ्या 
दिवशी, अमेरिकन त्रेक्सिंग्टनच्या लढाईत ब्रिटिश सैन्यासोबत 
लढले. ही क्रांतिकारी युद्धाची सुरुवात होती. दोन वर्षांनंतरही 
अमेरिका युद्धात होती. हेन्री आल्डिंग्टन हे पॅटरसनमधील शेतकरी 
आणि गिरणी मालक होते. जनरल जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी 400 
सैनिकांचा नेता म्हणून त्यांची निवड केली होती. अनेक 
महिन्यांच्या लढाईनंतर, कर्नल लुडिंग्टन आणि त्याच्या माणसांना 
त्यांच्या शेतात परतण्याची परवानगी देण्यात आली जेणेकरून ते 
त्यांच्या वसंत क्रतुची पिके लावू शकतील. 


२६ एप्रिल १७७७ रोजी सैनिक त्यांच्या कुटुंबासह घरी होते.. 


त्या शनिवारी संध्याकाळी, कर्नल लुडिंग्टनला 
कळले की ब्रिटिश सैन्याने डॅनबरी, कनेक्टिकट येथे 
त्याच्या शेजाऱ्यांवर हल्ला केला आहे. त्यांना अशा 
एखाद्या व्यक्‍तीची गरज होती जी त्यांच्या सैन्यापर्यंत 
त्वरीत पोहोचू शकेल, जेणेकरून ते कनेक्टिकटकडे 
कूच करू शकतील आणि ब्रिटिशांना रोखू शकतील. 
हे एक धोकादायक आणि कठीण कार्य होते. कर्नल 
लुडिंग्टन यांना धैर्यवान आणि दृढनिश्चयी व्यक्‍तीची 
गरज होती.ही कथा आहे सिबिल लुडिंग्टनच्या 
मिडनाइट राईडची. ही एक सत्यकथा आहे. 


२६ एप्रिल १७७७ 
पैटरसन, न्यूयॉर्क 


रात्र खूरांच्या आणि किंचाळण्याच्या आवाजाने सुरू झाली. 
या आवाजाचे संपूर्ण लुडिंग्टन कुटुंबाला आश्चर्य वाटले. जवळपास 
शेजारी नव्हते. एवढ्या थंडीत, पावसाळी रात्री कोण आलं असेल? 


सिबिल लुडिंगटन १६ वर्षाची होती.. 
ती आठ भाऊ - बहिणीमध्ये सगळ्यात मोठी होती. 


सिबिलनेही तिच्या आईला तिच्या लहान मुलांची काळजी 
घेण्यात खूप मदत केली. कताई आणि विणकाम आणि 
शिवणकामातही तिने मदत केली. तिने बागकाम आणि 
स्वयंपाक केला. तिने साबण, मेणबत्त्या आणि लोणी देखील 
बनवले. त्यावेळी कुटुंबाला लागणाऱ्या सर्व वस्तू घरी बनवल्या 
जात होत्या. 


तिची कामे पूर्ण झाल्यावर, सिबिलला तिच्या 
स्टार घोड्यावर स्वार व्हायल्ला आवडत असे. स्टार 
हा एक मोठा घोडा होता त्याच्या कपाळाच्या 
मध्यभागी एक पांढरा डाग होता. त्या डागाच्या 
आकारामुळे त्याला तारा / स्टार असे नाव पडले. 


स्टार फक्त एक वर्षाचा होता आणि अजून पूर्ण 
विकसित झालेला नव्हता. सिबिलने त्याला स्वतः प्रशिक्षण 
दिले होते. सिबिलला शेतात धावायला आवडायचे. मग 
त्याच्या चेहऱ्यावरून वारा वाहायचा आणि त्याचे केस हवेत 
उडायचे. 


एप्रिलच्या त्या पावसाळी रात्री लुडिंग्टन घरातील 
सर्वजण खूप आनंदी होते.सिबिलचे वडील नुकतेच काही 
दिवसांनी घरी परतले होते. चिमणी तेजस्वीपणे जळत 
होती.कर्नल हेन्री लुठिंग्टन आपल्या मोठ्या मुलांना एक 
गोष्ट सांगत होते. 


सिबिलची आई अबीगेल आणि तिची बहीण रेबेका 
यांनी जेवणाची भांडी साफ केली. सिबिल लहान मुलांना 
झोपायला तयार करत होती. मग सगळे थांबले. 
अंगणातील घोड्याच्या खुरांचा आवाज अचानक बंद 
झाल्याने सर्वजण पुढच्या दरवाजाकडे पाहू लागले. 


कर्नल लुडिंग्टन या दरवाज्याच्या थापेला उत्तर 
देण्यासाठी उठले. दारात एक संदेशवाहक उभा होता. 
त्याचा गणवेश पावसाने भिजला होता. तो थंडीने 
थरथरत होता. तो कर्नल लुडिंग्टनला सांगण्यासाठी 
आला होता की 2,000 ब्रिटिश सैनिकांनी डॅनबरी, 
कनेक्टिकट शहरावर हल्ला केला होता. ब्रिटिश सैनिक 
अमेरिकन सैनिकांच्या अन्न आणि कपड्यांनी भरलेली 
गोदामे जाळत होते. ते डॅनबरीत घरे पेटवत होते. 
शहराच्या संरक्षणासाठी डॅनबरीमध्ये अमेरिकन सैनिक 
नव्हते. 


जनरल जॉर्ज वॉशिंग्टन आणि त्यांचे सैन्य 
पीकस्किल, न्यूयॉर्क येथे होते. पण पिकस्कील 
डॅनबरीपासून दोन दिवस दूर होता. कर्नल लुडिंग्टन 
फक्त अर्धा दिवस दूर होता, परंतु त्यांचे सैनिक 
आपपल्या शेतात काम करत होते. त्याची शेतं १० 
मैलांच्या ग्रामीण भागात पसरलेलत्री होती. 


सैन्याला कारवाईसाठी बोलावण्यासाठी कोणीतरी रात्रभर 
प्रवास करावा लागेल. पण कोण जाणार? कर्नल लुडिंग्टन 
यांना त्यांच्या सैन्याने एकत्र आल्यानंतर त्यांना आदेश 
देण्यासाठी घरीच राहावे लागणार होते. "मी जाईन," मेसेंजर 
म्हणाला. पण प्रत्येकजण पाहू शकत होता की तो खूप थंड, 
खूप ओला आणि खूप थकलेला होता. 


"नाही," सिबिल म्हणाली. "मी जाईन.“ 
"हे खूप धोकादायक काम आहे," तिची आई म्हणाली. 


“रात्र थंड, ओली आणि अंधारी असेल. तू जंगलात हरवून 
जाशील.” 


सिबिल म्हणाली की, "मी तसेच कोणीही सायकल चालवू 
शकतो.” 


"आणि मला हे देखील माहित आहे की वडिलांचे सर्व सैनिक 
कोठे राहतात.“ 


"तिथे ब्रिटीश सैनिकही असू शकतात," तिची आई म्हणाली. 
"काय वाईट आहे की जंगल डाकूंनी भरलेले आहे.” 
"आई," सिबिल म्हणाली, "जाणारे दुसरे कोणी नाही.” 


"मुलगी बरोबर आहे." सिबिलचे वडील म्हणाले. "दुसरं कोणी 
नाही.“ मग आईला मान्य करावे लागले. 


३ क डडिखा 


कर्नल लुडिंग्टन स्टार घोड्यावर खोगीर घालायला गेले. 
मिसेस लुठिंग्टनने त्यांचा उबदार लोकरीचा झगा शोधला. 
त्यांनी ते आपल्या मुलीभोवती गुंडाळले. सिबिलने मोठी 
काठी उचलली. झोपलेल्या कुटुंबांचे दार ठोठावण्यासाठी ती 
काठीचा वापर करणार होती. परिस्थिती उद्‌भवली तर "काळजी करू नका," सिबिल म्हणाली. 


लुटारूंना दूर ठेवण्यासाठी ती काठीचाही ती वापर करू "मी ठीक आहे.“ तिला वाटत होते त्यापेक्षा ती धाडसी 
शकणार होती. दिसत होती. 


मग सिबिल घोड्यावर चढली. कच्च्या रस्त्यावर 
घोडा धावू लागला. लवकरच ती तिच्या घराच्या 
प्रकाशापासून दूर गेली होती. अंधार पडल्यावर सिबिल 
कधीच एकटी घरातून बाहेर पडली नव्हती. त्या रात्री 
चंद्र उगवला नाही. ढग आल्याने ताऱ्यांचा प्रकाश 
झाकला गेला होता. दिवस उजाडला, सिबिलने बरीच 
जंगले आणि शेतं ओलांडली होती. पण रात्रीच्या 
अंधारात सगळं वातावरण रहस्यमय आकृत्या आणि 
विचित्र सावल्यांनी भरलेले होते. आपल्याला किती 
एकटेपणा जाणवतो आहे याचे आश्‍चर्य वाटले. 


मुसळधार आणि सतत पाऊस पडत होता. घरापासून एक 
मैल अंतरावर पाऊस सुरू झाला होता. आता सिबिलच्या 


कपड्यातून थेंब गळू लागले होते. तिचे केस ओले झाले होते. 


तिच्या चेहऱ्यावर थेंब पडत होते. मग अंधारात सिबिलला 
मेणबत्तीच्या प्रकाशात चमकणारा प्रकाश दिसला. तिच्या 
मार्गावरील हे पहिले फार्महाऊस होते. 


तिने घोड्याचा वेग कमी केला आणि काठीने दरवाजा 
ठोठावला. "ब्रिटिश सैनिक डॅनबरी जाळत आहेत!" ती 
ओरडली. 
“कर्नल लुडिंग्टनच्या घरी भेटा!* मग तिने स्टारला पुन्हा 
अंधाऱ्या जंगलाच्या वाटेवर नेले. तिच्याकडे वाया 
घालवायला वेळ नव्हता. 


सिबिल्र घरोघरी जाऊन निरोप देत होती. ती फक्त तिचा 
निरोप देण्यासाठी आणि उत्तर ऐकण्यासाठी थांबायची. मग ती 
रात्रीच परत प्रवासाला निघायची. पावसामुळे ओली झाल्याने 
तित्रा थंडी वाजत होती, तिचे दात थंडीने कडाकड वाजत होते. 
तिला आपत्ती बोटे लगामांवर घट्ट बसल्याचे जाणवले. तिने 
इतक्या कुटुंबांना जागे केले की त्यांची गणना करणे त्याला 
शक्य नव्हते. 


कारमेल गावाकडे जाताना तिला पूर्वेकडील आकाशात एक 
विचित्र नारिंगी चमक दिसली. 


२० मैल दूर असलेल्या डॅनबरीतून ती आग दिसत होती. 
होता. सिबिलला वाटलं की स्वतःचं घर असं जळत असेल तर 
तिला कसं वाटेल? "आपण घाई केल्ली पाहिजे, स्टार धाव," ती 
कुजबुजली. 


सिबिलला माहित होते की तिला प्रत्येक दरवाजा 
ठोठावावा लागणार नाही. कारण शेजारी एकमेकांना 
धावत जाऊन बातमी सांगतील. 


ही बातमी सर्व सैनिकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी 
ते घेतील. 


सिबिल तिचा संदेश देत कार्मेलमध्ये गेली. तिचा 
आरडाओरडा ऐकून दरवाजे उघडले. ती निघाल्याबरोबर 
बैठकीच्या घराची बेल वाजू लागली. बेलने शहरवासीयांना 
जागे केले आणि त्यांना एकत्र येण्यासाठी बोलावले. 


सिबिलने स्टारला पश्‍चिमेला महोपॅक तलावाकडे 
वळवले. इथल्या फार्महाऊसमध्ये लांबच लांब अंधार होता. 
तिथल्या अरुंद जंगलातील वाटांवरून चालणे अवघड होते. 
कधीकधी सिबिलला खाली उतरून स्टारला त्याचा मार्ग 
शोधण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागले. 


काही आठवड्यांपूर्वी जमीन बर्फाने झाकलेली होती. मात्र 
बर्फ वितळल्याने आणि पावसामुळे सर्वत्र चिखल झाला होता. 
सिबिलच्या चपला चिखलाने माखलेल्या होत्या. तिचे मोजे 
ओले झाले होते. थंडीमुळे पायाची बोटे दुखत होती. 


जुन्या, निसरड्या पानांनी जंगलाचा भाग व्यापला होता. 
अनेक वेळा, स्टार घसरला आणि सिबिल जवळजवळ 
जमिनीवर पडली. पण ती घोडा दौडवत राहिली. डॅनबरीला 
वाचवण्यासाठी तिला काय करायचे होते. ती वसंत क्रतुची 
सुरुवात होती, त्यामुळे झाडं अजूनही उघडीच होती. मोठ्या 
ओक आणि मॅपत्रच्या फांद्या रात्रीच्या आकाशात पसरल्या 
होत्या. मोठमोठ्या काठ्यांप्रमाणे त्या वारा आणि पावसात 
डोलत होत्या. कधीकधी फांद्या एकमेकांवर घासत असत. 
त्यांच्या कर्कश आवाजाने भुतासारखा आवाज येत होता. 
सिबिलने डोळे मिटले आणि तिने वसंत क्र्तूच्या नवीन 
पानांचा विचार केला, जी फकत एक किंवा दोन आठवड्यात 
उगवणार होती.. 


तिचे स्नायू दुखत होते. ओरडल्याने तिचा घसा बसला होता. 
तिला घराचा उबदारपणा आठवला जो ती मागे सोडून आली 
होती. 


चहाचा कप आणि आईच्या लाडक्या आवाजाचा ती विचार 
करत राहिली. 


सिबिलने स्टारच्या गळ्यात थोपटले. 


तो किती चांगला घोडा आहे हे तिने त्याला पुन्हा पुन्हा 
सांगितले. 


स्टारशी बोलल्याने सिबिलला बरे वाटले 


सिबिलला धाडसी राहणे कठीण जात होते. जेव्हा केव्हा 
जंगलात हरिण उडी मारते किंवा झाडावरून घुबड किंचाळत 
असे तेव्हा सिबिलचे हृदय वेगाने धडधडू लागले. ते ब्रिटिश 
सैनिक होते का? ते दरोडेखोर होते का? मग सिबिल 
स्वतःला शांत करण्यासाठी दीर्घ श्वास घेत असे. चिखलाचा 
आणि ओल्या पानांचा, ओल्या कपड्यांचा आणि ओल्या 
घोड्याचा उग्र वास आल्याने तिने नाक मुरडले. तो वास 
नेहमी त्या मध्यरात्रीच्या प्रवासाची आठवण करून देईल 
याची तिला खात्री होती. 


अचानक सिबिलला बोलण्याचा आणि हसण्याचा आवाज 
ऐकू आला. अगदी पुढे, तीन माणसे एका छोट्या 
शेकोटीजवळ बसले होते. ते ससा शिजवत होते. त्याचे 
कपडे फाटलेले व फाटलेले होते. ते खूप दिवसांपासून 
जंगलात राहत असल्यासारखे दिसत होते. 


ते दरोडेखोर असल्याचे सिबिलला समजले. ते 
दोन्ही सैन्यातील घोडे व गुरे चोरून कोणत्याही 
सैन्याला विकायचे. जर स्टार त्यांच्या हातात पडला 
तर सिबिलला तो पुन्हा कधीही दिसणार नाही. 


सठदैवाने, त्यांनी तिला बघण्याआधी, सिबिलने सिबिलने हळुवारपणे स्टारच्या थुंकीला स्पर्श केला. 
4०] -) 1 

ती कुजबुजली, "चुप राहा, एकदम शांत राहा.“ पाऊस 
आणि वारा त्यांच्या पावल्रांच्या आवाजाने व्यापला होता. 


दरोडेखोरांना पाहिले.ती स्टारवरून उतरली. मग ती 
त्याच्याबरोबर जंगलातून हळू हळू गेलरी. ते शेकोटीभोवती 
मोठया अर्थवर्तळात बसलेले मागे राहिले.. अखेर ते डाकूंच्या छावणीतून सुखरूप सुटले. 


& * 


जेव्हा सिबिल स्टॉर्मवित्रेला पोहोचली तेव्हा तिला 
पेटलेले दिवे पाहून आणि आवाज ऐकून आश्चर्य वाटले. 
तिथल्या लोकांनी आधीच बातमी ऐकत्लरी होती. गावातील 
हिरव्यागार मैदानात लोक जमत होते. स्टार धावत 
असताना, अनेक आवाजांनी सिबिलचा जयजयकार केला. 
"आमचं काम झालं. स्टार," सिबिल म्हणात्री. तिने खात्री 
वाकून त्याच्या गळ्याला मिठी मारली. “आता मला घरी 
घेऊन जा." 


शेवटी, थंड, ओल्याने अनेक मैल प्रवास 
करून, सिबिल घरी परत आली. या वेळी, 
पूर्वेकडील अंधुक चमकने नवीन दिवसाच्या 
पहाटेचे स्वागत केले. लुडिंग्टन हाऊससमोरील 
मैदानात चारशे सैनिक जमले होते. ढोल-ताशे 
वाजत होते. सिबिलचं संगीतमय स्वागत घर 
करतंय असं वाटत होतं. परत आल्यावर 
सिबिलने तिच्या वडिलांना मिठी मारली. ती 
खूप थकली होती आणि आता तिला हायसे 
वाटले. मग ती रडायला लागली. 


< | 
च .* 9 


«४५ 


अमेरिकन लोकांची संख्या खूपच कमी होती. पण 
इंग्रजांना आश्‍चर्य वाटले. ज्या जहाजांवरून ते आले 
होते, त्या जहाजांवर अमेरिकनांनी ब्रिटिशांना परत 
जाण्यास भाग पाडले. 


सिबिल झोपतल्री असताना, कर्नल लडिंग्टन आणि 
त्यांच्या माणसांनी डॅनबरीच्या दिशेने कच केले. वाटेत 
त्यांच्यासोबत इतर अमेरिकन सैनिकही सामील झाले. 


काही लोकांना वाटते की कर्नल लुडिंग्टनचे सैन्य नसते 
तर ब्रिटीश पीकस्किलकडे कूच करू शकल्रे असते. तिथे 
जाऊन त्यांनी जनरल वॉशिंग्टनच्या सैन्यावर हल्ला केला 
असता. मग त्या क्रांतिकारी युद्धाची कहाणी बदलली 
असती. आणि त्यामुळे अमेरिकेचा इतिहास बदलू शकला 
असता. 


॥०"॥॥४६ 


ि लुडिंगटन घर 


र्ती “महापाक ताल 
7१.11. [११३० 17010. 


अंतिम शब्द 


पॉल रेव्हर आणि त्याच्या मिडनाइट राइडबद्‌दल जवळजवळ 
प्रत्येकाने ऐकले आहे. तरीही सिबिल लुडिंग्टनबद्दल फार कमी 
लोकांना माहिती आहे. पॉल रेव्हर प्रमाणे, सिबिल देखील एक 
देशभक्त आणि शूर होती. पॉल रेव्हरप्रमाणेच, सिबिलला मोठ्या 
धोक्याचा सामना करावा लागला कारण तिने रात्री तिच्या मित्रांना 
आणि शेजाऱ्यांना ब्रिटीश सैन्याबद्दल चेतावणी दिली.सिबिल्र 
लुडिंग्टन थंड, अंधाऱ्या, पावसाळी रात्री जंगलातून एकटीच घोड्यावर 
स्वार होऊन गेली. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी ती पुढे सरसावली. 
तिची कहाणी आणि तिचे धाडस त्रक्षात घेतले पाहिजे. सिबिलच्या 
मध्यरात्रीच्या प्रवासानंतर, जॉर्ज वॉशिंग्टन तिचे आभार 
मानण्यासाठी तिच्या घरी गेले. क्रांतिकारी युद्धाच्या उर्वरित काळात 
सिबिल अमेरिकन स्वातंत्र्यासाठी काम करत राहिली. तिने एनोक 
क्रॉसबी या अमेरिकन गुप्तहेरला लपविण्यातही मदत केली. 
आपल्या वडिलांना पकडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इंग्रजांवर नजर 
ठेवण्यासाठी तिने गार्डचे कर्तव्य बजावले. युद्धानंतर, जेव्हा सिबिल 
23 वर्षांची होती, तेव्हा तिने एडमंड ओग्डेनशी लग्न केत्रे आणि 
त्यांना चार मुले आणि दोन मुली झाल्या. ती 78 वर्षे जगली. 
जेव्हा ती मरण पावती तेव्हा तिला शेताच्या जवळ असलेल्या 
छोट्या स्मशानभूमीत पुरण्यात आले. 


कार्मेल, न्यूयॉर्कमध्ये, सिबिलच्या मिडनाईट राइडच्या 
मार्गावर, सिबिल आणि स्टारची एक अद्‌भुत, विशाल मूर्ती 
आहे. तेथील बहुतेक पुतळे प्रसिदध लोकांचे आहेत - सहसा 
राष्ट्रपती किंवा युद्ध नायक. सिबिल लुडिंग्टन ही मुलगी 
होती, पण तिचा घोड्यावरचा ब्रॉझचा पुतळा खूप मोठा आहे. 
स्टार घोडा रात्रभर धावत राहिला आणि सिबिल थंड वारा 
थेट तिच्या चेहऱ्यावर वागवत राहिली आणि तिचे ओले केस 
तिच्या मागे उडत राहिले. ती आपत्री काठी हवेत उंचावून 
लोकांना निरोप देण्यासाठी ओरडत असे. 


